महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअप -१११८/प्र.क्र.०१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ ऑक्टोंबर, २०१८ 
आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ Helles कलम ४(४) व ४(५) नुसार खालील कक्ष अधिका-यांची प्रशासकीय 
कारणास्तव बदली करण्यात येत असून, त्यांची बदलीने पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग (निवडणूक शाखा) 
येथे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कक्ष अधिका-यांचे नाव सध्याचा विभाग 
हिज श्रीमती विद्या कदम पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
२ | SMart ब. जाधव नगरविकास विभाग 


२. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. श्रीमती विद्या कदम, क.अ. व श्री.संभाजी ब.जाधव, क.अ. यांना 
सामान्य प्रशासन विभागात रूजू होण्यासाठी या आदेशान्वये दि.०९.१०.२०१८ (A.A) पासून कार्यमुक्त करण्यात 
येत आहे. श्रीमती विद्या कदम, क.अ. व श्री.संभाजी ब.जाधव, क.अ. यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न 
करता सामान्य प्रशासन विभागात रूजू व्हावे. सदरचे आदेश हेच कार्यमुक्‍ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी 
स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००९१५५११५६३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावल] कोंगा शि ति 


Gurav snc acetone 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
१) श्रीमती विद्या कदम, कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) श्री. संभाजी ब.जाधव, कक्ष अधिकारी, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत, 


१. अ.मु.स./प्रधान सचिव /सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग/ नगरविकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 

२. सह सचिव/ उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग/ 
नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

३. आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


